सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र पुरस्कृत 
“मिशन शक्‍ती” या एकछत्री योजनेच्या “संबल” 
या उपयोजनेंतर्गत “वन स्टॉप सेंटर” (One Stop 
Centre) या घटक योजनेसाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पुरक २०२३/प्र.क्र.१९१/कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०४ डिसेंबर, २०२३. 


वाचा:- 
१) महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.३०७/कार्या-२, 
दि.०३.०१.२०२३. 
२) महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र. वस्टॉसें २०२३/प्र.क्र.२६/कार्या-२, 
दि.१२.०५.२०२३. 
३) अवर सचिव, केंद्रीय महिळा व बाल विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे केंद्र शासन पत्र क्र. WW- 
२२०११/३०/२०१९-७॥///, दि.३१.०८.२०२३. 
प्रस्तावना:- 
केंद्र शासनाने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात “मिशन शक्‍ती” या एकछत्री योजनेच्या “संबल” या 
उपयोजनेंतर्गत “वन स्टॉप सेंटर” या घटक योजनेसाठी (केंद्र हिस्सा १००%) रु.२२५८.४६ लक्ष इतका निधी 
वाचा क्रमांक-३ अन्वये उपलब्ध करुन दिला आहे. 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केंद्र शासन पुरस्कृत “वन स्टॉप सेंटर” या घटक योजनेंतर्गत वन 
स्टॉप सेंटरसाठी लेखाशिर्ष 2234 बी९९८ खाली ३१-सहायक अनुदान या उद्दिष्ट्याखाली (वेतनेत्तर) एकूण 
रु.१४५१.८८ लक्ष इतक्या निधीची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र पुरस्कृत बेटी बचाव बेटी 
पढाव (केंद्र हिस्सा १००%) या योजनेखाली केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून रु.७२०.०० लक्ष इतका निधी 
पूनर्विनियोजन करण्यास मान्यता देऊन, वन स्टॉप सेंटरसाठी ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर) या 
उदिदष्ट्याखाळी एकूण रु.२१७१.८८ लक्ष इतका निधी वितरणासाठी वित्त विभागाने BEAMS प्रणालीवर 
उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यानुषंगाने केंद्र शासन पुरस्कृत “मिठान शक्‍ती” या एकछत्री योजनेच्या “संबल” 
या उपयोजनेचा “वन स्टॉप सेंटर” या घटक योजनेसाठी ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर) या उद्दष्ट्याखाली 
एकूण रु.२१७१.८८ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केंद्र पुरस्कृत बेटी बचाव बेटी पढाव (केंद्र हिस्सा १००%) या योजनेच्या 
लेखाशिर्ष 2234 बी४९७ मधील ३१-सहायक अनुदान(वेतनेत्तर) या उद्दिष्ट्याखाली रु.१८००.०० लक्ष इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. सदर अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून खालील तक्त्यातील रकाना क्र.५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक २०२३/प्र.क्र.१९१/कार्या-२, 


प्रमाणे रु.७२०.०० लक्ष इतका निधीची घट करुन, केंद्रशासन पुरस्कृत “वन स्टॉप सेंटर” या घटक योजनेच्या 
लेखाशिर्ष 2234 बी९९८ मधीळ ३१-सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) या उदिदष्ट्याखाली केलेल्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीमध्ये रकाना क्र.४ प्रमाणे रु.७२०.०० लक्ष इतका निधीची वाढ पुर्नविनियोजनाव्दारे करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


उपरोक्त अनुषंगाने “वन स्टॉप सेंटर” या घटक योजनेच्या वन स्टॉप सेंटर व्यवस्थापन (मानधन) 


कायदेशिर मदतीसह, लाभार्थ्यांना सेवा (अन्न, कपडे आणि औषध इ.) प्रशासकीय खर्च, कर्मचाऱ्यांसाठी विमा, 


प्रथमोपचारासह तात्काळ मदत इ. करिता लेखाशिर्ष 2234 बी९९८ अंतर्गत ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर) 


अदा करण्याकरिता विद्यमान तरतूदीमधून खालील तक्त्यातील रकाना क्र.७ मध्ये दर्शविल्यानुसार एकुण 
रु.२१७१.८८ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास विहीत अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत 


आहे:- 


(रु.लाखात) 


लेखाशिर्ष 


अर्थसंकल्पीय 
अंदाज 


पूनविनियोजना 
व्दारे वाढ (+) 


पूनविनियोजना 
व्दारे घट (- 


पूनविनियोजना 
नंतरची तरतूद 


प्रस्तावित 
निधी 
वितरण 


२ 


| 0 | 


2234 -सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण 

०२, समाज कल्याण 

१०३, महिला कल्याण 

(२५), मुलींच्या सर्वांगीण 
विकासासाठी योजना. 
(24)(03), बेटी बचाव बेटी 
पढाव (केंद्र हिस्सा १००%) 
(२२३५ बी४९७) 

३१- सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) 


१८००.०० 


१ ,०० 


(920.00 


9020.00 


| ,०० 


(२८), PRM शक्‍ती-संबल- 
वन स्टॉप सेंटर 

(२८)(०१), Tt स्टॉप 
सेंटरसाठी सहायक अनुदान 
(केंद्र हिस्सा १००%) 

(2234 बी२९९८) 

३१- सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) 


१४५१.८८ 


(920.00 


श्‌ ».00 


२१७१.८८ 


२१७१.८८ 


एकूण 


३२५१.८८ 


७२०.०० 


(920,00 


३२५१.८८ 


२१७१.८८ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक २०२३/प्र.क्र.१९१/कार्या-२, 


अटीव शार्ती:- 


अ) सदरचा निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी “मिशन हकती” या एकछत्री 
योजनेच्या “संबळ” या उपयोजनेचा “वन स्टॉप सेंटर” या घटक योजनेच्या SNA खात्यात तात्काळ 
वर्ग करावा. 

ब) “वन स्टॉप सेंटर” या घटक योजनेंतर्गत ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर) साठीचा SNA खात्यामधील 
निधी खर्च करण्यासाठीचा प्रस्ताव (बाबनिहाय प्रलंबित दायित्वाचा निधी मागणी प्रस्ताव वर्षनिहाय व 
संस्थानिहाय/केंद्रनिहाय) शासन मान्यतेस्तव सादर करण्यात यावा. 

क) सदर निधी खर्च करताना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना व वित्त विभागाच्या प्रचलित कार्यपध्दतीचा 
अवलंब करण्यात यावा. 

ड) प्रस्तुत योजनेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी खर्च झाल्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
वेळोवेळी शासनास सादर करण्यात यावे. 


२. सदर घटक योजनेवरील खर्चासाठी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांना “नियंत्रण अधिकारी” 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, लेखाधिकारी, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३०३/व्यय-६, दि.०८.११.२०२३ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०४१७४३१४५८३० असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आलेला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANTOSH SHIVRAM NILE 

S A N TO S H DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND 
CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=47eedc67c9ad816847a 1 bf672406F7fd75c435509a9F36F225F 
310e22edd4c0e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=345D0BB9832565DF 1 39F69A95CABCAF5F94C67E020 
9661E4726075E86668A56A, cn=SANTOSH SHIVRAM NILE 
Date: 2023.12.04 17:44:45 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई 

४. मा.सभापती/उप सभापती, विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक २०२३/प्र.क्र.१९१/कार्या-२, 


मा.मंत्री, महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मा.विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 

. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उप सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०.प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३.महालेखापाल, 2/9 (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखापरीक्षा (मुंबई/नागपूर) 

१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर, 

१५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र 

१६.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७.उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

१८. सर्व जिल्हा महिळा व बाल विकास अधिकारी 

१९.अवर सचिव (का.४/अर्थसंकल्प), महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणाळीवर वितरीत करण्याचा विनंतीसह अग्रेषित. 

२०.कक्ष अधिकारी (का.६), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१. सर्व कार्यासने, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२२.निवडनस्ती, का-०२. 


र? ~ 6  -€ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


